प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 
(विभागप्रमुख) पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग यांना प्रदान केलेल्या वित्तीय 
शक्‍तींचे पुनर्प्रत्यायोजन करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था ४९२३/प्र.क्र.३१३/पापु-०१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, ७ वा मजला, HHS मार्केट जवळ, लोकमान्य 
टिळक मार्ग, मंत्रालय मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २० नोव्हेंबर, २०२३ 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना:- 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८, भाग - पहिला, उप विभाग - एक ते पाच प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या वाचा 
येथील दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा 
व स्वच्छता विभाग यांना विभागप्रमुख म्हणून विविध स्वरुपाचे वित्तीय अधिकार प्रदान केले आहेत. सदर 
शासन निर्णयानुसार विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींपैकी बिगर धोरणात्मक 
बाबींसंबंधीच्या वित्तीय व प्रशासकीय अधिकारांचे पुनर्प्रत्यायोजन करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीस 
अनुसरुन आणि त्यामध्ये अंतर्भुत केलेल्या अटींच्या अधिन राहून विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य 
सचिव/ प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना प्रदान करण्यात आलेल्या काही वित्तीय 
Mes पुनर्प्रत्यायोजन करुन, सोबत जोडलेल्या सहपत्रातील वित्तीय शक्ती या विभागातील सह 
सचिव/उप सचिव (पापु-१) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२०१३४२५०५९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था ४९२३/प्र.क्र.३१३/पापु-०१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
VITHOBA 
KALBHOR 
संजय काळभोर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई 


५. सर्व अधिकारी आणि सर्व कार्यासने, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


(पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : क्र.आस्था ४९२३/प्र.क्र.३१३/पापु-०१, दि.२० नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे सहपत्र) 
प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (विभागप्रमुख), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना प्राधिकृत केलेल्या वित्तीय अधिकारांपैकी सह सचिव/उप सचिव यांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारांचे विवरणपत्र. 
अ. । वित्तिय अधिकार नियमपुस्ति नियम वित्तीय शक्तीचे वण विभाग प्रमुखांना | सह सचिव/उप सचिव (पापु-०१) यांना प्रदान 
क्र. | १९७८ भाग पहिला, उप विभाग- | क्रमांक प्रदान करण्यात करण्यात आलेल्या अधिकाराची मर्यादा 
एक सुधारणा 
oe pas वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग एक ते 
गोलीच्या लावत विणंया पाच मधील उप विभाग-एक मध्ये सुधारणा केलेल्या 
सोवतच्या परिरिचावालं वित्त विभागाच्या दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या शासन 
विल्या निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील नियमातील 
अनुक्रमांक अटींच्या अधीन 
( अधीन राहून) 
i १२ १३६, १३७ | मोटारगाडी/जीप/स्टेशन वॅगन/मोटारसायकल/स्कूटर/मोपेड/यांत्रिकी (स्वयंचलित) | पूर्ण अधिकार । मोटारगाडी/ जीप/ स्टेशन वॅगन वगळून उर्वरित 
व१३९ |२ किंवा ३ चाकी वाहन विकत घेण्यासाठी शासकीय वाहन अग्रीम मंजूर करणे. 


कर्मचा-यांना वाहन अग्निम मंजूर करणे. 


१३६, १३७ | शासकोय / OT संगणक/लपटाप/ संगणक ३व४च्या कर्मचा-यांकरिता 
व१३९ | करण्यासाठी अग्निम मंजूर करणे. 


३ १४ १३६, १३७ | सायकल खरेदी करण्यासाठी शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांना अग्रिम मंजूर करणे. | पूर्ण अधिकार | पूर्ण अधिकार 
व १३९ 
हि १६ १४२ (क) | दौ-यावर जाण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी/अराजपत्रित शासकोय शकी अधिकार | केवळ अराजपत्रित शासकीय 
कर्मचा-यांना प्रवास भत्ता SATA मंजूर करणे. कर्मचा-यांकरिता 

५ १९ १४२ (जे) | अराजपत्रित शासकीय कर्मचा-यांना सण अग्रिम मंजूर करणे. णो अधिकार अधिकार 
SANJAY aie en 
VITHOBA जमवा 
KALBHOR यी 

संजय काळभोर 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


